भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी 
पदोन्नतीने पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-०७१८/प्र.क्र.१९२/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०१९ 


शासन Beat :- 


महाराष्ट्र पोळीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ मधील कलम २२ (न) च्या तरतुदीनुसार 


सक्षम प्राधिकारी यांच्या पूर्वमान्यतेने भारतीय पोळीस सेवेतील खालील नमूद केलेल्या 


अधिकाऱ्याची त्यांच्या नावासमोर दर्ठाविलेल्या ठिकाणी पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
१. | श्री.जालिदर सुपेकर, । उप संचालक (प्रशिक्षक), | उप संचालक (प्रशिक्षक), 
भापासे महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, | महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
नाशिक नाशिक (निवडश्रेणी पोलीस 
अधीक्षक या पदावर पदोन्नतीने 

पदस्थापना) 


२. 


उपरोक्त अधिकारी यांनी पदोन्नतीच्या पदाचा कार्यभार तात्काळ स्विकारुन तसा अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


3: 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१२५१५०८५०९०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


igitally signed by Tushar Vz Mahajan 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home Department, 
US ha | Vasan ectnlcode=ab0es 
2.5.4.20=19% F510a80926e9b7ee5db23597945 2f3f9e89181 18634069; 
7 6cc7a22b9f, 
I ber= f3c157b9ee6a2abe577 9acf233682613f7b9c335d6bf 
Mahajan we 
2019.01.25 15:17:58 +05'30' 
अवर सचिव, गृह विभाग 
कं 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-०७१८/प्र.क्र.१९२/पोल-१ 


३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
९. संचालक, महाराष्ट्र पोळीस अकादमी, नाशिक. 

१०. संबंधित अधिकारी. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

१२.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


